प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक 
योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून संस्थेकरिता यंत्र 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


इंदिरा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
नागपूर 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : आयएचएन-२०१८/प्र.क्र.४०४/प्रज्ञा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ०७ जानेवारी, २०१९. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ 

उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८. 

४) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/इंगाशावैमवरुना/ 
जिवायो/यंसाख/१२०८२/१-म/२०१८, दिनांक : १३.११.२०१८. 

५) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/निधी मंजुर झाल्याचे 
प्रत/यंसाख/२-म/२०४६६/२०१८, दिनांक : १९.१२.२०१८. 

६) जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर यांचे पत्र क्र. 

जिनिस/कार्या-३७/का-९/जिवायो/७२८/२०१८-१९, दिनांक २३.०४.२०१८. 


वाचा: १ 


विच्या 


शासन निर्णय :- 


इंदिरा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर या संस्थेस सन २०१८-१९ या 


आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत यंत्रसामुग्री खरेदी 


करण्यासाठी तसेच बांधकामाकरिता रुपये ४५०.०० लक्ष इतके अनुदान अर्थसंकल्पित करण्यात 


आलेले आहे. सदर अनुदानातून एकूण रुपये २,९४,४४,७७७/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी चौऱ्याण्णव 


लक्ष चौरेचाळीस हजार सातशे सत्याहत्तर Ha) इतक्या रकमेची खाळीळ तक्त्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः आयएचएन-२०१८/प्र.क्र.४०४/प्रशा-१ 


दर्शविल्याप्रमाणे यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून 


प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


प्रशासकीय 
अ. = प्रती नग त 
= यंत्राचे नांव नग घ्या किंमत | मान्यतेची 
रक्‍कम 

| बायफेजीक डिफिब्रिलेटर विथ गि २,९९,७१२। 2,88,092) २,९९,७१२ 
ईसीजी 

2 । बायफेजीक डिफिब्रिलेटर विथ a 2,38,836 | 288,838] २,९९,९३६ 
ईसीजी 

3 । बायफेजीक डिफिब्रिळेटर विथ a 288,882] 288,882] २,९९,९९२ 
एईडी विथ मॉनीटर 

४ ।बायफेजीक डिफिब्रिलेटर विथ शि 2,88,C28] 2,883,228] 288,028 
एईडी 

५ | इमर्जन्सी सीपॅप किट a ९१,२८० ९१,२८० ९१,२८० 

६ । एसआयसीयु एअर प्युरीफिकेशन द्वि २,६०,०००| २,६०,०००| २,६०,००० 
सिस्टीम 

७ ।काडियाक ईको we arid 7 2,89,200 | 2,894,200] २,९१,२०० 
फॉर सोनोसाईट फयुजीफिल्म 
युएसजी मशीन 

८ ।पोर्टेबल क्लिनिकल अनालायझर चिं २,९६,३९८ | २,९६,३९८ |. २॥९६,३९८ 
फॉर एसआयसीयु 

९. | पोर्टेबल व्हिडिओ लॅरिंगोस्कोप | १ | १,७५,८२०|  १,७५,८२०|  १,७५,८२० 

१० | गॅस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी इन्स्ट्रमेन्ट सेट cn 2,20,200] २,९०,२००। — 2,80, 200 

११ | जनरल सर्जरी इन्स्ट्रमेन्ट सेट ca 2,86,020 | २,६६,०२०| २,६६,०२० 

१२ | PARR इन्स्ट्रमेन्ट सेट १ २,१४,९००| २,१४,९००| २,१४,९०० 

१३ । थॉम्पसन अँब्डॉमिनल रिट्रॅक्‍टर दिं २,५७,७९० २,५७,७९० २,५७,७९० 
सिस्टीम 

१४ | ट्रंचीओस्टोमी इन्स्ट्रमेन्ट सेट cn 984,440] 984,440] 9,84, 440 

१५ बेरियाट्रीक लप्रोस्कोपीक | २,९८,९३२। २,९८,९३२। २,९८,९३२ 
अँक्सेसरीज 

१६ | ओस्टीओलाजी इन्स्ट्रमेन्ट सेट १ ९५,४६० ९५,४६० ९५,४६० 

qo | SURI लाईट सोर्स विथ केबल षि 2,2§,000 | २,९६,०००।, २,९६,००० 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय Hath: आयएचएन-२०१८/प्र.क्र.४०४/प्रशा-१ 


प्रशासकीय 
अ. Gees प्रती नग किंमत 
a यंत्राचे नांव नग eu कण किंमत | मान्यतेची 
रक्‍कम 
१८ | लेप्रोस्कोपी सीओटू इन्सफीलेटर शि २,९५,००० २,९५,००० २,९५,००० 
विथ अँक्सेसरीज 
१९ ।लेझर इन्स्ट्रमेन्ट विथ अँक्सेसरीज 7 8,42,000 | 842,000) ९,५२,००० 
विथ प्रोटेक्टीव्ह गॉगल्स्‌ ५ सेट 
फॉर प्रॉक्टोळलॉजी 
२० | गॅस्टोएन्डोस्कोपी अँक्सेसरीज १ १,९९,९७६। १,९९,९७६। १,९९,९७६ 
२१ व्हिडिओ हिस्ट्रोस्कोपी सेट विथ २०,००,००० २०,००,००० २०,००,००० 
रिसेक्टोस्कोपी सेट 
(टी.सी.आर.ई.) 
२२ अँडव्हान्स ल॑प्रोस्कोपी सिस्टीम 7 40,00,000 40,00,000 40,00,000 
विथ vast 3 चीप कॅमेरा सेट विथ 
ऑल अँक्सेसरीज 
२३ | कॉटरी मशीन १ २,९९,०४० २,९९,०४० | २,९९,०४० 
२४ | ऑप्थल्मीक क्रायो युनीट विथ ऑल 7 ४४,८०० ४४,८०० ४४,८०० 
स्टॅण्डर्ड अँक्सेसरीज विथ एनटूओ 
सिलेंडर 
२५ | HRA जपनीज कलरव्हिजन | २ ३०,००० ६०,००० ६०,००० 
बुक (जॅपनीज मेड) 
२६ ।स्पायनळ  एन्डोस्कोपी अण्ड a ९८,००,०००| ९८,००,०००॥ ९८,००,००० 
आर्थोस्कोपी सेट 
२७ | ब्लड स्टोरेज रेफ्रिजरेटर ४ डिग्नी टू | 3,23,099] — 3,83,099 | ३,९३,०११ 
4 fent 
२८ | cya सिलर Re २,०८,९३६ | २,०८,९३६, २,०८,९३६ 
२९ | नसल एन्डोस्कोप (० डिग्री, ३० १ १४,१०,००० | १४,१०,००० | १४,१०,००० 
डिग्री, ७० डिग्री) अण्ड ओटो- 
एन्डोस्कोप (० डिग्री,३० डिग्री) विथ 
एचडी कॅमेरा विथ लाईट सोर्स विथ 
मेडिकल ग्रेड मॉनीटर 
३० | फलेक्झिबल नॅसो्फेरिंगोस्कोप १ 424,000] 4,24,000] ५,८५,००० 
39 । पेडेस्ट्रीयळ डबल डोम एलईडी ति 930,000] 9,30,000] '१,३०,००० 
ओलाईट.टी. 
३२ ।बेसिक बॉईल्स sca विथ cs 3,00,000]  ३,००,०००| — 3,00,000 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयएचएन-२०१८/प्र.क्र.४०४/प्रा-१ 


अ. 0 क. प्रती नग किंमत १ 
a यंत्राचे नांव नग eu टण किंमत | मान्यतेची 
रक्‍कम 
वेपोरायझर (अँनेस्थेशिया मशीन) 
३३ । क्लिनिकळ आऑडिओमीटर (१.५ शि 3,24,000 | 324,000 | ३,२५,००० 
चॅनेल) 
३४ ।साऊंड प्रफ आडिओमीटरी अँण्ड दिं १४,८०,००० | १४,८०,०००। १४,८०,००० 
बेरा रुम (२ रुम सेटअप) 
३५ | नॉन इन्व्हेसीव व्हेन्टीलेटर १ 3,00,000 3,00,000 3,00,000 
२६ डेन्टल चेअर युनीट a ४,५०,००० ४,५०,००० ४,५०,००० 
३७ | विस्टा स्कॅन मिनी १ 9,2¢,000 | ७,२८,०००| ७,२८,००० 
३८ | एन्डोमोटर टीसी२ a ६१,००० ६१,००० ६१,००० 
३९ ।आरसेन्सर जी.व्ही. विथ सांप्टवेअर a 9,§0,000]  9,§0,000] १,६०,००० 
४० | अँपेक्स लोकेटर a, ४८,००० ४८,००० ४८,००० 
एकूण २,९४,४४,७७७ | २,९४,४४,७७७ 
अटी :- 

१. सदर प्रशासकीय मान्यता जिल्हा नियोजन समिती, नागपूर यांच्यामार्फत जिल्हा वार्षिक 
योजनांतर्गत सदर संस्थेस मंजूर असलेल्या अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नाही, याबाबत 
संचाळनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 

३. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

४. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्‌अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 


नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयएचएन-२०१८/प्र.क्र.४०४/प्रशा-१ 


६. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


७. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेडा इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


८. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


९. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


१०.उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या 
शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने 
अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त TR नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च सदर संस्थेस सन 


२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 


यावा व त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 
मागणी क्रमांक ओ-६३ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा 
(44) - जिल्हा योजना- नागपूर 
(५५) (०१) - रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणे 
(कार्यक्रम) 
(४२१० १५११) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयएचएन-२०१८/प्र.क्र.४०४/प्रा-१ 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०७१४४६२३७०१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun M. Dahale 


DN: c=IN, o=Government Of 
A [| (1 al M Maharashtra, ou=Medical Education 
@ and Drugs Department, 
postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2,5.4.20=b335b52903c5914ab29c9b 


D a h a | e a5a50897b7b2244d66593f50dd713d 
a8386091 2503, cn=Arun M. Dahale 
Date: 2019.01.07 16:02:08 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स ora लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, इंदिरा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
७. निवडनस्ती (प्रहञा-१). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


